महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था 
सल्लागार समितीचा कार्यकाल 
वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मधोसं-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मधोसं-२०१७/प्र.क्र.४/२०१७/१२-अ, 

दिनांक ७.०७.२०१७. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मधोसं-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 
दिनांक १६.११.२०१७. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मधोसं-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 
दिनांक २४.०४.२०१८. 

४. संचालक, धोरण संशोधन केंद्र, यशदा, पुणे यांचे क्र.यशदा/मधोसंस/२०१६/०१, 
दि.१२.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.७.७.२०१७ अन्वये महाराष्ट्र राज्याकरिता जागतिक 


मानांकनाची “महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था”, यशदा, पुणे या शिखर प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून स्थापन 
करण्यात आली. सदर झासन निर्णयातील परि.१.२(ई) मध्ये महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या कामकाजाची 
रचना व स्वरुप ठरविण्यासाठी सल्लागार समितीची रचना नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, दि.१६.११.२०१७ अन्वये महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष 
पदावर नामांकित अर्थतज्ञ डॉ.विजय केळकर, माजी वित्त सचिव, भारत सरकार यांची नियुक्‍ती करण्यात येऊन 
सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीचा कार्यकाल सुरुवातीस दोन वर्षे इतका निश्चित 
करण्यात आला. त्यानंतर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग , दि.२४.४.२०१८ अन्वये सदर समितीची 
पुनर्रचना करुन समितीचे तज्ञ सदस्य म्हणून wader बी.अग्निहोत्री, विभागप्रमुख, निती अध्ययन केंद्र, 
आयआयटी, मुंबई व डॉ.अभय पेठे, फेलो, मुंबई स्कृळ ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विद्यापीठ 
यांची नियुक्‍ती केली आहे. 
समितीच्या पुढील कामकाजामध्ये अहवाल तयार करुन शासनास सादर करावयाचा आहे. तथापि, 

समितीचा कार्यकाल दि.१५.११.२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. याकरीता संदर्भ क्र.४ मधील प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने सदर समितीचा कार्यकाल वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थाकरीता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत सल्लागार समितीचा कार्यकाल 
दि.१५.११.२०१९ रोजी संपुष्टात आला असल्याने सदर सल्लागार समितीस या शासन निर्णयान्वये दि.३१.३.२०२२ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०४२२१५५२४५९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rahul Vijay 
Kulkarni ent 
(राहुल कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) 
) 
) 
) 
) सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
) 
) 
) 
) 


AY 


८ 0८ w 


षु 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
महासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे-४११ ००७. 
qo) Madar बी.अग्निहोत्री, विभागप्रमुख, निती अध्ययन केंद्र, हेउ-सी-तारा, Ww मजला, इलेक्ट्रीकल 
अनेक्स बिल्डींग, आयआयटी, मुंबई, पवई, मुंबई-४०० ०७६. 
११) डॉ.अभय पेठे, फेलो, मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विद्यापीठ. 
१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
१४) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१५) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर * 
१६) प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर * 
१७) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उपलोकआयुक्‍्त कार्यालय, मुंबई * 
१८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१९) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


(२ S&S ८४ 


vo 


20) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

29) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

२२) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३) निवडनस्ती/कार्या-१२अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
पत्राने. 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 


पृष्ठ २ पैकी २ 


